पणन हंगाम २०२१-२२ पासून धान व भरडधान्य 
च्या ऑनलाईन खरेदी करण्याकरिता पोर्टल 
निश्चित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण - २६२१/प्र.क्र. २३३/ना.पु.२९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण - २६२१/प्र.क्र. २३३/ना.पु.२९ अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त वाचा येथीळ झासन निर्णयान्वये, खुल्या बाजारात तूरडाळ, 
चणाडाळ, साखर इत्यादी चीज वस्तुंच्या दरामध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यास NeML NCDEX 
Group Company या Platform चा उपयोग करुन लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेअंतर्गत रास्त दराने सदर चीज वस्तुंचे वाटप करण्याकरिता तसेच आधारभूत 
किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धानाच्या खरेदीची प्रक्रिया NeML NCDEX Group 
Company या Platform चा उपयोग करुन करण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्याचप्रमाणे शासन स्तरावर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सर्व 
जिल्ह्यांतील ई-लिलाव प्रक्रिया NeML NCDEX Group Company यांच्यामार्फत 
करण्यास वाचा येथील झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदर कंपनीच्या पोर्टलसोबत अन्य पर्यायी व्यवस्था म्हणून अन्य पोर्टल 
वापरण्याबाबत मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
वरील बाबींचा विचार करता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय :- 

खुल्या बाजारात तूरडाळ, चणाडाळ, साखर इत्यादी चीज वस्तुंच्या दरामध्ये 
लक्षणीय वाढ झाल्यास, लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रास्त दराने 
सदर चीज वस्तुंचे वाटप करण्याकरिता तसेच आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत 
धानाच्या खरेदीची प्रक्रिया NeML NCDEX Group Company या कंपनीच्या platform 
सोबत BSE E-AGRICULTURAL MARKETS LIMITED (BeAM) या Platform चा 
उपयोग करुन करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

शासन स्तरावर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सर्व 
जिल्ह्यांतील ई-लिलाव प्रक्रिया NeML NCDEX Group Company तसेच BSE E- 
AGRICULTURAL MARKETS LIMITED (BeAM) या कंपन्यांचा platform वापरुन 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २६२१/प्र.क्र. २३३/ना.पु.२९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२२०२०११६३४५७६२०६ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIJAY B ie 
546 = 
१! 
ul 
6861 n=VUAY B WAGHMARE, 
pseu 7617219065 
De '30' 


.Y B WAGHMARE. 


(विजय वाघमारे) 
सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 


३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र 

७. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

८. सर्व प्रशासकीय विभाग प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी 

११. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

१२.सर्व उपआयुक्त (पुरवठा) 

१३. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

१४. वित्तीय सह़ागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
जि. टी. हॉस्पीटल संकूल, मुंबई 

१५. NeML NCDEX Group Company, NCDEX e Markets Limited, Ist Floor 
Corporate Park, LBS Road, Kanjur Marg (W), Mumbai. 

१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र - १, मुंबई 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १, मुंबई 

१८. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- 2, मुंबई 

१९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - २, मुंबई 

२०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - २, नागपूर 

२१. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा वित्तीय 
सल्लागार -व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२२. वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 

२३. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

२४. सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

२५. निवडनस्ती (कार्यासन ना.पु. 22). 


a An << a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


